जिल्हा रुग्णालय, बीड येथील रुग्णालय व 
निवासस्थान दुरुस्ती कामास बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.६८/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: १५ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/ कक्ष- ३/टे-६/ 
जिरुबीडनिवासस्थानदुरुस्ती/२१२६-२८/२३, दिनांक ०६.०२.२०२४. 
प्रस्तावना :- 
जिल्हा रुग्णालय, बीड येथील रुग्णालय व निवासस्थान दुरुस्ती कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा रुग्णालय, बीड येथीळ रुग्णालय व निवासस्थान दुरुस्ती बांधकामाबाबत यासोबतच्या 
“परिशिष्ट- अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रु.२,२१,८९,३६४/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी एकवीस लक्ष 
एकोणनव्वद हजार dial चौसष्ट फक्‍त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


अटीव शार्ती :- 
काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तु विशारदांकडून 


मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


कडी 
री 


a) 


AN 
~~ 


as 


o~ 
a 
ma 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४ 


६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा 
सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


न सदर बांधकामांवरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, “मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०१ - नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (१) (आ)- 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ - मोठी बांधकामे” या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिळा, उपविभाग-पाच 
मधील अनुक्रमांक १, परिच्छेद क्र.१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१३१२२१०८६४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NEELAM GIRISH 
NEELAM | ४४ 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a9bbc429d62201a67249f70e60a 


cdfadbff901fbbbf45cc393dbd6aa91fbdéc 
a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=81E4E52421D72A2AE32DF 
6C7DO6ABB4E6A7B5820C3A929F328AD6 


SANGWAI ४५" 
(नीलम संगवई) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, बीड. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

८. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


= 
= 


" '१॥॥५0/(५॥५॥१ 


‘J 


दिशा 


" फाशेशेषट- रत” 3997 ‘a 


-शा.। Fe} / SQUHT Lo 24 /GF fh. ६ L/ 32a "शी, PE 9404] 20d 


Name of Work 


Repairs to District Civil Hospital @ Beed Tq. Beed [Class-3 & 4 Qtrs, District Civil Surgeon Quarter, District Training 
Centre, Class-I & Class-II Quarters, Ward No.10 (Eye Ward), Providing Waterproofing to Ceiling in Burn Ward, P & F 
Paving Block from Civil Surgeon Quarter to Training Centre] 


RECAPITULATION SHEET 


Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt./Meter/ Lump sum 


Particulars of Item Cost Rs. 


Component 
Wise 


ESSENTIAL ITEMS (Component) [| 
a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) ‘Res tee 


aaa 

2. Sa a a ee तळाला 

bee ee न्न 

-—__—_[b)FuelGasPipline | Cd em 

८) Bio Digester कळायचा 

| id) Rain/ Roof Water Harvestin 10 |[__ 690 | आकण णा 

980४७०५ (MOU tobe executed) [0 [0 | “Sym J 

jp Ramp for Handicaps af ee ता 
| 0.00 


| [e) Furniture 80% of Area [5000 [sqm [J 
Oe NaN TE SEE क 
[sore [5% | Sub Total @) | 0.00 
CE ao? NOT ल क ine NNN पीसी 
pe ee | Re ee 
bs ee ae ee न त 
> CC es os eS Te Sen eT ae 
| “TFire Fighting Arrangements eta | ण 
niet nace ees, a ea 
eh तादककड आलत पडताना जळ्माकळक, 
Pee ne लकडी आहय 
ees a 
| fii)Internal Roads‘ 000] 5800 | Rem हा 
| i Pee aes UNCER Ger 16 
[0.00 | कळ ळा 


v) Retaining Wall काळ 


i 
=} 
oS 
oO 
iw) 
oO 
—. or 
कट 
» © 
5, oO 


| _|vi)LandScaping "गळा ee Eee ee 
| viii) C.C. Drains and C.D. Works | 0.00 [5000 | Rem [S| 
|____|ix) Plinth Protection Es is 
| |x) Dismantling Old Structure ५... ee 00 तन 
[fi Keting Paving Block and Other irae मन्ना 
ee See Eien EN Bo ee 
ल्न ee ee ES 18040134.00 


(C)__JOPTIONAL ITEMS 


i) Underground Water tank for R/W aad P| Cum fe 


Harvesting (Cum 


ii) Water Main Storage and pump house, शिश LS: 
bore well 


| चुक 
Wn 
०2) ९० ० 
fm} [on] fo) 
SlO|o 


| iti) Air Conditioning —SSSS~=~—S Sd 

ee Ds i a a 

| sv) External Toilets 7 णण्ण्१्शिशशशणणण | 0.00 
Generator 

1 es 5 es 2 

BS See ee ES Cee Gat SubTotal(Q{ 0.00 

र eee eed desist ल्क 


=. 


Particulars of Item 


Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt/Meter/ Lump sum 


PROVISIONS 


६ Keres eee 

| ____|i)Contingencies 1 फणहह [| ०९0) [4१% | ____|__721605.0 
कळक बका ieee: 
|. |[______| eat 
| Gen ८0६. 2 | 
[fv Insurance Charges | oon (3) (a) 1.00% 180401.00 म 
| ee Eine Se Bee HE 
८.७ eee ete eee 

ae eee ers es 


Component Total 
Wise 


Cost Rs. 


pikes ह. क ineer, 


P.W 


« “Techn 112) \y ap pdovee/ — 
; शा क व न + RS 2,24, 34 36 ” xeLr 


ह टल 2. आ Oe ae 
7 fu ing Engineer 
~~ Publice Works Circle, 

Dharashiv 


py Ce 


Chief Engineer 
£. ४४. Region 
Chhatrapati Sambhajinagar 


(spe. SS 
SN 
“ Civil Surgeon 


District Hospital, Beed. 


१ i 
P UBC ye. Vater 
७४७५८ ४४८: 


=Division, Beed 


Engineer 


